जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सुरु होणाऱ्या 
(Strengthening Teaching-Learning and 
Results for States (STARS)) या 
प्रकल्पासाठी सन २०२१-२०२२ या आर्थिक 
वर्षाकरिता केंद्र हिस्सा वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.७९/एसडी-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक : २१ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा - 


१) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.४९/एसडी-६, 
दि.११ फेब्रुवारी, २०२१. 

२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.४८/एसडी-६, 
दि.०८ जून, २०२१. 

३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२४१३/प्र.क्र.८५/अर्थसंकल्प, 
दि.२१ जून, २०२१. 

४) केंद्र शासनाने निधी वितरित केलेले आदेशा, दि.२६ मार्च, २०२१. 


प्रस्तावना - 

जागतिक बँकेद्वारे अर्थसहाय्यित राज्यातील शिक्षण पध्दतीतील अध्यापन, अध्ययन व परिणाम 
यांचे बळकटीकरण (Strengthening Teaching- Learning and Results for States) (STARS) या 
प्रकल्पाकरिता इतर राज्यांसह महाराष्ट्र राज्याची Performance Grading Index मधील कामगिरीच्या 
आधारे निवड करण्यात आली आहे. समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रमाखाली, पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता १२ वी 
या वर्गामध्ये दर्जेदार शिक्षण देणे आणि अध्ययन निष्पत्तीमध्ये वाढ करणे, शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाच्या 
पध्दतीत सुधारणा, मूल्यमापन पध्दतीत सुधारणा याबाबींचा समावेश सर्व पातळीवर करुन शिक्षण क्षेत्रात 
मूलभूत सुधारणा करणे हे STARS या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. इयत्ता ६ वी वर्गापासून व्यवसाय शिक्षणाचे 
Strengthening and Up gradation करणे यांचा अंतर्भाव या योजनेखाली करण्यात आला आहे. सदर 
प्रकल्पाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास मा. मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून त्याअनुषंगाने सदर 
प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्र. १ नमूद शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. 

सदर प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाद्वारे सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी दि.२६.०३.२०२१ रोजी 
रु.२५.०७४९ कोटी इतका निधी राज्य शासनास वितरित केला होता. त्या अनुषंगाने सदर योजनेचे 
वित्तीय प्रमाण केंद्र व राज्य हिस्सा अनुक्रमे ६०% व ४०% असे असल्याने, वरील केंद्र शासनाने वितरित 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.9९/एसडी-६ 

केलेल्या निधीच्या प्रमाणात राज्य हिस्सा रु.१६.७१६६ कोटी इतका निधी वितरित करण्याची आवश्‍यकता 
आहे. तसेच चालु वित्तीय वर्षात प्राप्त होणारा केंद्र हिस्सा व त्यानुसार राज्य हिस्सा वितरित करण्यासाठी, 
सदर योजना नवीन असल्याने, घेण्यात आलेल्या नवीन लेखाशिर्षाखाळी जुले, २०२१ च्या 
विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे केंद्र हिश्‍शासाठी रु.१३०.४९ कोटी इतका 
निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला. तसेच राज्य हिऱऱ्यासाठी ई-गव्हर्नन्स या लेखाशिर्षाखाळी सदर 
योजनेसाठी रु.८६.९९ कोटी इतका नियतव्यय राखून ठेवण्यात आला असल्याने व तो पुनर्विनियोजनाद्वारे 
उपलब्ध करण्यात येणार असल्याने वरील अधिवेशनात रु.१०००/- इतक्या रकमेची लाक्षणिक पुरवणी 
मागणी सादर करण्यात आली. यानुसार वरीलप्रमाणे निधी वितरित करण्यास व पुनर्विनियोजनास 
नियोजन विभाग व वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार राज्यास प्राप्त केंद्र हिस्सा वितरित करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

जागतिक बँकेद्वारे अर्थसहाय्यित राज्यातील शिक्षण पध्दतीतील अध्यापन, अध्ययन व परिणाम 
यांचे बळकटीकरण (Strengthening Teaching- Learning and Results for States) (STARS) या 
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरिता केंद्र शासनाने सन 2020-29 या वित्तीय वर्षाकरिता उपलब्ध करुन 
दिलेला रू.२५,०७,४९,०००/- (रुपये पंचवीस कोटी सात लाख एकोणपन्नास हजार मात्र) इतका निधी 
केंद्र हिस्सा म्हणून वितरीत करण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. जागतिक बँकेद्वारे अर्थसहाय्यित राज्यातील शिक्षण पध्दतीतील अध्यापन, अध्ययन व परिणाम 
यांचे बळकटीकरण (Strengthening Teaching- Learning and Results for States) (STARS) या 
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरिता वितरीत करावयाच्या तरतूदीचा लेखाशिर्षनिहाय तपशिल 
खालीलप्रमाणे आहे:- 


योजनेचे नाव लेखाशिर्ष व केंद्र उद्दिष्ट सन २०२१-२२ | सदर शासन 
हिस्सा/राज्य करिता पुरवणी । निर्णयान्वये वितरीत 
हिस्सा मागणीद्वारे करण्यात येत 

अर्थसंकल्पित निधी | असलेला निधी 
a "| २ 3 8 4 

जागतिक hgh | (२२०२० ०२७ | 39 सहायक अनुदाने | रु.१३०.४९ कोटी । रू.२५.०७४९ कोटी 

अर्थसहाय्यित राज्यातील | केंद्र हिस्सा (वेतनेत्तर) (रुपये एकशे तीस | (रूपये पंचवीस कोटी 

शिक्षण पध्दतीतील कोटी एकोनपन्नास | सात लक्ष एकोनपन्नास 

अध्यापन, अध्ययन व लक्ष मात्र) हजार मात्र) 

परिणाम यांचे बळकटीकरण 

(Strengthening Teaching- 

Learning and Results for 

States) (STARS) प्रकल्प 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.9९/एसडी-६ 


३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाचे दि.१३ नोव्हेंबर, २०२० च्या 
पत्रान्वये दिलेल्या निदेशानुसार व सन २०२१-२२ च्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक प्रकल्प 
मान्यता मंडळाने (PAB) मंजूर केलेल्या उपक्रमांसाठीच खर्च करण्यात यावा. 


४. सदर खर्च करताना वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देश्ाांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात 
यावे. 


५. सदर योजनेसाठी सहसचिव / उपसचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांना नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, हे "आहरण 
व संवितरण अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहेत. 


६. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२७३/२०२१/१४७१, 
दि.२४/०८/२०२१ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.८०७/२०२१/व्यय-५, दि.०३/०९/२०२१ 
अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०९२११५३९०३४६२१ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RAJENDRA DN, caver Hani oC. EDUCATON 


arashtra, 
2.5.4.20=679184b88f70 1 9ef64ad6ddc2495ca280267c0d4755ce63fa70c45 


cf755d9373, 
S H A N KA R RAO PAWA R serialNumber=01d5ac9d227fcf738d4d5a366976c83175db4f058411807fb 


1031¢17dd155677, cn=RAJENDRA SHANKARRAO PAWAR 
Date: 2021.09.21 15:42:53 +05'30' 


(राजेंद्र पवार) 


सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


न्न 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 
अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२ मुंबई, नागपूर 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 
आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


AD 


AN 
i . भिल ' “ जिककळीती “क 


ee 


o~ 
wes 


SG © 


wo (४ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.७९/एसडी-६ 
qo) जिल्हाधिकारी (सर्व) 
११) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र राज्य. 
१२) शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) (सवी 
१३) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक ) (सर्वी 
१४ प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (सर्व) 
१५) संचालक, SB व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - ६३ 
) 
) 
) 
) 
) 


१६)अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

१७) सर्व सह सचिव / उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८)अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, लेखा शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९) अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२०) निवड नस्ती (एस.डी.६) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


